सुरक्षा विषयक अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 

दि. ०१.०३.१०२६ ते ३०.०९.२०१६ 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०१६. 


वाचा : 
१) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१०/प्र.क्र.१६१/विशा-४, दि.३ मे, २०१२ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विशा-४, 
दि.१७ ऑक्टोबर, २०१२ 
३) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विशा-४, 
दि.१९ ऑक्टोबर, २०१३ 
४) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विजा-४, दि.१ मार्च, २०१४ 
५) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.ईएसटी-१०१२/प्र.क्र.१०९/विशा-४, दि.५ मार्च, २०१५ 
६) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६प्र.क्र. ८/१६/विसु-१ दि.११ फेब्रुवारी, २०१६ 
८) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/६१४३/ 
पो.आ.नागपूर/८३/९९, दि. १५.१२.२०१५ 
९) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/२३३/१५, दि.०९.१२.२०१५. 
शासन निर्णय : 


राज्यातील विविध आस्थापना व व्यक्तींच्या संरक्षण व सुरक्षेसाठी निर्माण केलेल्या एकूण 
१४८२ पदांना संदर्भाधिन दि. ५ मार्च, २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता खालीलप्रमाणे दि. १ मार्च, २०१६ ते ३० सप्टेंबर, २०१६ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील विविध पोलीस 
आयुक्‍त/पोळलीस अधिक्षक यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र "अ" मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा विषयक ९९८ 
अस्थायी पदे. 


i) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील प्रपत्र "ब" मध्ये नमूद केलेली सुरक्षा 
विषयक ४११ अस्थायी पदे. 


ii) राज्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या तालुक्यांच्या ठिकाणी सुरू केलेल्या प्रपत्र "क 
" मधील १८ उपकोषागार कार्यालयाच्या संरक्षणासाठी निर्माण केलेली प्रत्येकी ४ पोलीस कर्मचारी 
या प्रमाणे एकूण ७२ अस्थायी पदे. 


iv) fears पोलीस महानिरिक्षक, फोर्स वन, महाराष्ट्र राज्य हे एक पद. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विजशा-४ 


२. उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ही पदे ज्या 
कारणांसाठी, अटींचे व शर्तीचे अधिन मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन करण्यात आले आहे, या 
अटीच्या अधिन राहून तसेच पदविषयक सुधारित आकृतीबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: 
मान्य करून घेण्याच्या अटीच्या अधिन राहून ही मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. "सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत प्रशासकीय विभागांनी वित्त विभागाच्या शासन 
निर्णयातील परिच्छेद १. मध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार आढाव्यास ( नव्याने निर्माण केलेल्या 
पदांसह) उच्च स्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेऊन सुधारित आकृतीबंध निश्चित करणे आवश्‍यक 
आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीआभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची 
सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस महासंचालक कार्यालयाची राहील याची नोंद घ्यावी". 


४. संबंधित पदांचे वेतन व भत्ते यांचा खर्च ज्या ळेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकला जातो त्याच 
लेखाशिर्षाखाली टाकून तो मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वि सु -१, दि. ११ फेब्रुवारी, २०१६ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारान्वये हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२२९१६४६२२३९२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
७ ७ Digitally signed by Kailas Arjun Gaikwad 
Ka | | a S A ry U Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Deputy Secretary, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Gaikwad ae 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
३) सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 
४) सर्व पोलीस आयुक्त 
५) सर्व पोलीस उपमहानिरीक्षक 
६) सर्व सहायक पोलीस महानिरीक्षक 
७ सर्व पोळीस अधीक्षक 
८) जिल्हाधिकारी, ठाणे, रायगड, सिंधुदूर्ग, जळगाव, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, 


लातूर, नाशिक, चंद्रपूर, परभणी, नांदेड 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ 


९) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०) महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
११)महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिषा) महाराष्ट्र १/२ मुंबई/नागपूर 
१२)अधिदान व लेखा परिषा अधिकारी, मुंबई 
१३) वित्त विभाग (व्यय-७, वित्तीय सुधारणा-१ कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 


98) Je विभाग, कार्यासन बीयुडी-१, पोल-३, मंत्रालय, मुंबई 
१५)निवडनस्ती, विशा ४, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विजा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक: ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ चे प्रपत्र "अ 


अ. | घटककार्यालयाचे नाव | पो.नि. | पो.उ.नि./ | स.पो. | स.पो.शि. | पो.शि./ | स.पो. | पो.शि.चा GD म.पो.शि. श्वासन ।पदसंख्या 
क्र. /स.पो | स.पो.म.नि | हवा. पो.ना. | शि. डॉग प्रशिक्षक 
नि SSN 
Be पो.आ.ठाणे Q & 3 4 & 9 (9 [= | a शके 3 
q 
२ | पो.आ.पुणे २ द 3 द गि 8 १६ i> | aa शि ४ 
२ 
3 | पो.आ.औरंगाबाद २ & 3 & | bal 4 [| a डर 3 
q 
४ | पो.आ.नागपूर णि किक ० _ | | a) 2 i> | बिगी शि १ 
४ 
५ | पो.आ.नाशिक 1 -_| No - oil 1 -_| 1 - | Lee | 2 षु i, - | 1 - | |; - | ४ 
६ | पो.आ.अमरावती गि २ a =] | ४ ५ 1 | a Lea q 
२ 
७ | वि.पो.म.नांदेड परिक्षेत्र eS षु ३ i ४ ४ | | ae विनी २ 
१ 
८ । पो.अ.ठाणे ग्रा. गि शिंगी १८ ७८ कशि Gal a i | = | शि ९ 
& 
९ | पो.अ.कोल्हापूर (| ४ 3 | 3 =] sz i? | i | 3 | 
q 
१0 | ० | पो.अ.परभणी Po = oe a Po a a Pe 1 - Po po १. 
हि १ | पो.अ.नागपूर ग्रा. गि [= ६ 9 | a a [= | a Fa q 
४ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विजा-४ 


१२ | पो.अ.अमरावती ग्रा. 1 -_| 1 - | ६ 2 |. _ ७७८ | y 
१३ | पो.अ.सातारा किं शिंगी २ | aa a 
(0 
१४ | पो.अ.सिधुदूर्ग | - | 8 Q शिन PF - g 
१५ | पो.अ.रायगड णि दिक =) & a a 
(0 
१६ | पो.अ.नागपूर णि शिंओ १३ शं शक Q 
q 
१७ | पो.अ.वंद्रपूर iz शिंगी २ ८ दिशी शॉ 
(0 
१८ | पो.अ.अमरावती णि 1. | aa ४१ a ५ 
R 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विजा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ चे प्रपत्र "अ' 


अ. ' घटककार्यालयाचे नाव पो.नि. | पो.उ.नि./ | स.पो. | स.पो.शि. | पो.शि./ | स.पो. | ofa GD म.पो.शि. श्वासन | पदसंख्या 
क्र. /स.पो | स.पो.म.नि | हवा. पो.ना. | शि. डॉग प्रशिक्षक 
नि हॅडलर 

१९ | पो.आ.गोंदिया Poe aaa १२ ४८ poe 1 -__| [es | | Po po ६० 
२० | पो.आ.जालना P= po 3 Po & | - | p= | 1 - Po Po ९ 
२१  पो.आ.ठाणे | - | 1 - | ४ १६ Lt p= P= 1 - | 1 - | 1 - | २० 
२२ | पो.आ.नागपूर शहर | - | 8 १६ ५ | -| -| - | - | = [= |. we 
23  पो.आ.औरंगाबाद ठाहर a Pe १८ po ४७ | - | a [es ae Po ६५ 
२४  पो.आ.नाशिक Bex | - | =a १६ ४० ese fT |. त 1 - | |” ee sf a यां 1 - | ५८ 
२५ | पो.आ.नवी मुंबई pa |. षु ३७ ९३ | - | - | - fo - | - | - [938 
२६ राज्यातील दहशतवादी 7 १४ १२ शि ७२ शि १८ शि | शि १२६ 

विरोधी पथके/ उप पथके 

(पो.आ.औरंगाबाद, 

नाशिक, नागपूर, पुणे) 
२७ नवनिर्मित तालुक्‍यातील वि 7 ९ | २७ 7 7 हि a शि ३६ 

उपकोषागाराच्या 

सुरक्षेसाठी (पो.अ.सांगळी, 

जळगाव, लातूर, नांदेड, 

बीड, उस्मानाबाद, भंडारा) 
२८ | पो.आ.नाशिक ग्रा. a ४ ३ 1 -_| ह | - | p= | po [ 2. 4 po १६ 
२९ एकूण ९९८ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ चे प्रपत्र "ब" 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
।__१__| पोलीस उपआयुक्त ia _॥| 
२  । सहायक पोलीस आयुक्त ३ 
३ पोलीस निरिक्षक ९ 
४ सहायक पोलीस निरिक्षक ४४ 
५ महिला सहायक पोलीस निरिक्षक [1 ही. 
६ पोलीस उपनिरिक्षक २१ 
सहायक पोलीस उपनिरिक्षक २ 
महिला सहायक पोलीस उपनिरिक्षक ९ 
पोलीस हवालदार Gara २९ 
| १८. || ०  । पोलीस हवालदार i 2 q 
शिळ q ।महिला पोलीस नाईक १२ 
१२ । पोलीस शिपाई सडास्त्र शिका ला ११ 
१३ । पोलीस शिपाई १०८ 
१४ । महिला पोलीस शिपाई २० 
१५ । पोलीस शिपाई चालक २२ 
१६ | बिनतारी यंत्र चालक ८ 
एकूण ४११ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ 


शासन निर्णय क्रमांक : ईएसटी-१२१५/प्र.क्र.६३१/विशा-४ दि. २९ फेब्रुवारी, २०१६ चे प्रपत्र "क 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
(| उपकोषागार, अंबरनाथ, जि.ठाणे १ हवालदार -- ३ पोलीस 
शिपाई 
उपकोषागार, विक्रमगड, जि.ठाणे १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
उपकोषागार, तळा, जि.रायगड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
उपकोषागार, दोडामार्ग, जि.सिधुदूर्ग १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
५ उपकोषागार, बोदवड, जि.जळगाव १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
६ | उपकोषागार, फुलब्री, जि.औरंगाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
उपकोषागार, वडवणी, जि.बीड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
उपकोषागार, बार्शी, जि.उस्मानाबाद १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
उपकोषागार, देवणी, जि.लातूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
pe १८ 1 ० _ | उपकोषागार, त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
[eae || १ | उपकोषागार, देवळा, जि.नाशिक १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१२ | उपकोषागार, पोभर्णी, जि.चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१३ | उपकोषागार, बल्लारपूर, जि.चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१४ | उपकोषागार, मानवत, जि.चंद्रपूर १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१५ । उपकोषागार, सोनपेठ, जि.परभणी १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१६ | उपकोषागार, उमरी, जि.नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१७ । उपकोषागार, हिमायतनगर, जि.नांदेड १ हवालदार--३ पोलीस शिपाई 
१८ । उपकोषागार, मुदखेड, जि.नांदेड १ हवाळलदार--३ पोलीस शिपाई 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


